राज्य राखीव पोलीस दलाच्या खर्चाची 
विवरणपत्रे प्रमाणित करुन घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण ०७१४ / १४५१ / प्र.क्र. १२० /वि.शा. १अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय ( मुख्य इमारत), हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-३२. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०१५. 
परिपत्रक :- 
निवडणूका, धार्मिक कार्यक्रम, दंगळ इ. साठी इतर राज्ये, केंद्र सरकार 
यांचेकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोळीस कुमकीची मागणी केली जाते. 
सदर मागणीच्या पूर्ततेसाठी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या बाहेरील राज्यांना 
पुरविल्या जातात. राज्य राखीव दलाच्या समादेडाकांनी राज्य राखीव दलाचे पोळीस 
बाहेरील राज्यातून परत आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत त्यांच्या खर्चाची विवरणपत्रे 
तयार करुन ती राज्य ASH SN AHH St प्रमाणित करुन घ्यावी. 
सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१५०८१९१५४६४४८७२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Kailas 
K | Arjun Gaikwad 
a | as DN: CN = Kailas Arjun 
ह Gaikwad, C = IN, S = 
A r (1 Nn Maharashtra, O = 
J Government Of Maharashtra, 
OU = Deputy Secretary 


G ai kwad Date: 201 5.08.19 16:58:49 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण ०७१४ / १४५१ / प्र.क्र. १२०/वि.शा. १अ 


von GG & 


qo, 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व). 

मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सर्व ). 

मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / सर्व प्रधान सचिव / सर्व सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्त. 

पोलीस आयुक्‍त (सर्व ). 

सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक (सर्व). 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी (सर्व). 

जिल्हा पोळीस अधिक्षक (सर्व). 

निवडनस्ती (वि.शा.१ ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


